राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-पीटीसी-२०२१/प्र.क्र.६१/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-२३ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :-१) सहसचिव (EE. AR सरकार,शिक्षण मंत्रालय,शालेय शिक्षण आणि साक्षरता 
विभाग,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ-१-१६/२०२१-एनओटी,दि.३१ मे,२०२१. 
२सहसचिव (EE. ANA सरकार,शिक्षण मंत्रालय,शाळेय शिक्षण आणि साक्षरता 
विभाग , नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक - १- २५/२०२१- एनञटी, 
दि.१८ ऑगस्ट,२०२१. 


परिपत्रक:- 

प्रतिवर्षी केंद्र शासनाकडून विविध राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक 
पुरस्कार जाहीर केळे जातात.सन २०२१ चे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन 
क्र.१,दिनांक ३१ मे,२०२१ च्या अनुषंगाने सहा शिक्षकांची नामांकने ऑनलाईन पोर्टलद्वारे केंद्र शासनास 
कळविण्यात आली होती. 
२. सन २०२१ च्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी राज्यातील श्री.खुर्शीद कुतुबुद्दीन शोख, 
शिक्षक,जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा,आसरअली,ता.सिरोंचा जि.गडचिरोली व श्री.उमेश रघुनाथ 
खोसे,शिक्षक,जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,जगदंबानगर,कडदोरा ता.उमरगा जि.उस्मानाबाद या दोन 
शिक्षकांची निवड केल्याचे केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक १८ ऑगस्ट,२०२१ च्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 
३. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संबधित जिल्ह्याच्या मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत दिनांक ०५ सप्टेंबर,२०२१ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (Video ७०॥७७॥७॥७)/वेबिनारद्वारे 
होणार आहे. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८२३१३२०२६५७२१ असा आहे.हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
JAYASING 


SHIVAJI] RASKAR &: 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.आयुक्‍्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५.सर्व जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/ सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पीटीसी-२०२१/प्र.क्र.६१/टीएनटी-४ 


६.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 

७.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

८.मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

९.सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

११.सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२.पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
मार्फत. 

१३.निवड नस्ती-टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


